'' लोक जैवविविधता नोंदवही करीता संदर्भ माहिती पुस्तिका - 9 


राज्य जैवविविधता मंडळ 


Scanned by CamsScanner 


जैवविविधता कायदा 2002 चे प्रमुख उदिष्ट-जैवविविधतेचे संवर्धन करणे 
शाश्वत वापर करणे तसेच जैव संसाधनांचा व त्याबाबतच्या पारंपारिक ज्ञानाच्या व्यावसायिक 
प्राप्त होणाऱ्या लाभात स्थानिकांची समन्यायी भागीदारी सुनिश्चित करणे रर 
वरील प्रमाणे उद्दिष्टे साध्य करण्याकरीता जैवविविधता कायदा 2002 ची परिणामकारक 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण आणि राज्य स्तरावर राळ 
जैवविविधता मंडळ स्थापित करण्यात आलेले असून, जैवविविधता कायदा 2002 चे कलम 411 
अन्वये स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समितींची स्थापना करणे व सदर 
समितीने त्यांच्या क्षेत्रातील जैवविविधतेच्या संवर्धना बरोबरच जैवविविधतेचा दस्ताऐवज तयार 
करने आवश्यक आहे 
0२५ उपरोक्त प्रमाणे जैवविविधता व्यवस्थापन समितीने तयार करावयाचे दस्ताऐवज यास "लोक 
जैवविविधता नोंदवही” असे संबोधतात. लोक जैवविविधता नोंदवही लिहितांना सर्वत्र एकसुत्रता 
राहावी यासाठी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने मार्गदर्शक तत्वे प्रसिध्द केली असून, त्यातील विविध 
प्रपत्रानुसार लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करणे आवश्यक आहे. लोक जैवविविधता नोंदवही 
मार्गदर्शक तत्वानुसार विहित प्रपत्रात नमुद माहितीच्या अनुषंगाने-स्थानिकांना त्यांच्या क्षेत्रातील उपलब्ध 
जैवविविधता व त्या बाबतची पारंपारीक माहिती / ज्ञान लिहीणे अभिप्रेत आहे. ही माहिती लिहीताना 


अनुसरावयाची पद्धत सुलभ व्हावी म्हणुन मंडळाने विहित प्रपत्रांतील आवश्यक माहितीच्या संदर्भात प्रपत्रनिहाय 
संदर्भ माहिती पुस्तिका” ची मालीका प्रकाशीत करण्याचे योजीले आहे 

वरील मालीकेतील पहीली संदभ माहिती पुस्तिका "मनुष्याच्या वापरातील ८४५० 
¢ अतर्गत "औषधोपयोगी रानभाज्या” ही पुस्तिका प्रसिध्द करण्यात ल. 


RE या पुर्तिकेचा संबधीत जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांनी लोक जैवविविधता ton 
pरतांना उपर eae ग re वतीने आवाहन करण्यात येत आहे. हि पुस्तिका 


महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मडळ तागदूर 


RY 


Rs f 
Dro: PT hash 


Scanned by CamsScanner 


"कूळ : [११९७६७ प्रकार भुमिस्वरुप /अधिवास 


आणि ओ 
स्थानिक स्थिती - पूर्वीची 


आताची 


येण्याचा मौसम 


विकण्यासाठी 


शतावरी 


सामान्यत: आढळते. 


: आता तुरळक आढळ असू 
रोप/”बीज मिळण्याचे ठिकाण : 
2730. आ फळे लालसर तांबडी झाल 


2 सप्र 
उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : 


स्थानिक नाव : शतावरी शास्त्रीय नाव : Asparagus racemosus Willd. Var.javanica Baker 
पर्णहीन,काटेरी बहुवर्षायु वेल राज्यभर कोरड्या 


ग पानझडी 
समी जंगलात तसेच दक्खन मध्ये 


[ बांधावर सर्वत्र 


गलात व शेताच्य 


पूर्वी जंगलात 


न काही प्रमाणात 


शेतात लागवड करतात 

यावर त्यातून 
काळसर बुळबुळीत बिया प्राप्त होतात 
शतावरीचे मूळ लावल्यावर पसरत वाढतात. 
"बर ते ऑक्टोबर 

कोवळे अंकर भाजी करण्यासाठी वापरतात 
तसेच सूप सुद्धा तयार करता येते. मुळे 
मूत्रवर्धक पौष्टिक आणि आरोग्य पुनःस्थापक 
आहे.मूळ दुधात उगळून भूकवर्धक म्हणून 
वापरतात 


: शतावरी घृत नारायण तेल शतावरी कल्प या 


औषधात वापरतात त्यासाठी मुळांची मोठी 
मागणी आहे. 


स्थानिक नाव : भारंगी शास्त्रीय त्रीय न नाव : Clerodendrum serratum(L) Moon 


कळ : ४6७९११८९१९ प्रकार भुमिस्वरुप / अधिवास भारंगी झुडुपे डोंगर उतारावर 
केवा मो? 


बहुवार्षीक रानभाजी. 

: मोठया प्रमाणात 
: कमी प्रमाणात आद 

: पावसाळयाच्या शेवटी उपलब्ध 

: पावसाळयात फुले व फळे येतात 


जागेवर 


रोप/ बीज मिळण्याचे ठिकाण 
येण्याचा मौसम 


विकण्यासाठी 


उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : 


आढळ. 


: ग्रामीण क्षेत्रात विक्री करतात 


1. नाव : टाकळा शास्त्रीय नाव : 0455/4 (0/41- 
कूळ : 083858101190888 प्रकार भुमिस्वरुंप /अधिवास : पर्ड 
रि रस्त्यांच्या कडेने सर्वत्र आढळ 
स्थानिक स्थिती - पूर्वीची : मोठया प्रमाणांत आढळ 
आताची : कमी प्रमाणात आढळ 
रोप/ बीज मिळण्याचे ठिकाण : शेंगा परिप साल्यान तुर ल्या त्यातून तपकिरी 
काळसर कठीण कवच असलेल्या बिया सह 
प्राप्त होतात 
येण्याचा मौसम : बिया डिसेंबर जानेवारीत उपलब्ध 
उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : त्वचा रोग 
विकण्यासाठी : ग्रामीण क्षेत्रात बिक्री करतात 


डीक ओसाड जमिनीवर शेता 


प बागा मध्ये जंग? 


७ = Apocynaceae प्रकार मुमिस्वरुप /अघिवास जंगलात झाडी झुडपा मध्ये वाढणारी औषधोपयोगी रान 
भाजी 
स्थानिक स्थिती पूर्वीची : मोठया प्रमाणात आढळ. 
॒ आताची : कमी प्रमाणात आढळ 
शप, बीज मिळण्याचे ठिकाण : दंडगोलाकार शें गा मधून करड्या बदामी 
रगाच्या बिया मिळतात 
a याचा मौसम : जून जुले मध्ये प्राप्त होतात. 
“परिक ज्ञान : मुळाची साल व बिया औषधी उपयोगी असून 
| बिया भुकवर्धक, स्तंभक, त्वचारोगात उपयुक्त 
साल, आमांश, कावीळ, रक्तस्तंभक 
पना दतशूळात उपयोगी, फलांची भाजी करतात 
पासाठी : ग्रामीण क्षेत्रात विक्री करतात. 


eS नाव - कुडा शास्त्रीय नाव : Holarrhena pubescens (Roth) Wall.ex DC 


1 [जिक नाव : करटोली शास्त्रीय नाव : Momordica dioica Roxb च 
कूळ : Gucurbitaceae प्रकार भूमिएवरुप / अधिवास करटोलीची वष 2 लँ 
पश्चिम घाट ,जंगलात 


स्थानिक स्थिती 


पूर्वीची : पूर्वी, i 
आताची : फ़ आढळ अस्‌ 
लागवड करतात 

याचे आवरण असलेल्या. 


रोप/ बीज मिळण्याचे ठिकाण : नाजूक ८ 


येण्याचा मासम : जुन जु 


उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : कंद रेचक 


करतात EE | 
फळांची विक्र 


| फळाची भाजी 
कण्यासाठी : ग्रामीण क्षेत्रात 


-्ा्तिक नाव - चंदन बटवा / डोंगरी पालक शास्त्रीय नाव : Atriplex hortensis - 
कुळ : Chenopodiaceae प्रकार मुमिस्वरुप / अधिवास : वर्षा यू दोन ते तीन फूट वाढणारी रोपवर्गीर 


स्थानिक रिंक्षती -- पूर्वीची : महाराष्ट्रात "डों 
रण्यात येत होती 
आताची : क्वचितच आढळते 
रोेप/ बीज मिळण्याचे ठिकाण : फळे गोलाकार चपटी पारदर्शी 
एक अर्धगोलाकार बी असते. 
घेण्याचा मौसम : ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या दरम्यान फुले व 
फळे येतात त्यानंतर बी प्राप्त करता येऊ 
शकते. 
उपयोग” पारंपरिक ज्ञान : पाने पक्षाघात,मज्जातंतूच्या रोगात उपयोगी 
बिया जंत पडण्यासाठी साखरे बरोबर देतात. 
पानाची भाजी खारट,स्वादिष्ट बलप्रद 
त्रिदोषनाशक व स्नायूवर्धक आहे 


विकण्यासाठी : पावसाळयात अल्पप्रमाणात विक्री करतात 


हदन बटवा /डोंगरी पालक 


' Rk t+ | ६-3.” ल्य 


स्थानिक चाव : शास्त्रीय 


कूळ : Portulaceae 


कार भूमिस्वरुप / अ खिवास : ओलसर व 


स्थानिक स्थिती 


स्थानिक स्थिती - पूर्वीची 


रोप / बीज मिळण्याचे ठिकाण 


येण्याचा मौसम 


विकण्यासाठी 


2 Re S गक शस 2 ४ 
'६ “5 


२: 7 . 
ब t क. EN * Nr < &' ' 
क ६: 


८ 


नाव : Portulaca ०९/१०९4 Linn. 


रान भाजी. 
पूर्वीची : 
आत्ताची : 
रोप/ बीज मिळण्याचे ठिकाण - 
येण्याचा मौसम : 

उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : 


विकण्यासाठी : 


स्थानिक नाव : आंबुटी शास्त्रीय नाव : Oxalis corniculata Linn. 
कुळ : 0१080९8 प्रकार मुमिस्वरुप / अधिवास : राज्यभर सर्वत्र आढळते. खोड नाजूक गोलाकार,पसरत 
वाढणारी वर्षायू वनस्पती आहे. 


आताची : 


उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : 


पाणथळ जागेत,शेतात पसरत वा ढणारी वशां 
| ] 


भु 


असंख्य लहान बिया वर्षमर उपलब्ध 
वर्षभर उपलब्ध न 
कफ व पित्त दोषनाशक. अपचन,गॅसेस 
मुळव्याध, अल्सरवर गुणकारी. पानाची 
पाजी करतात. 

गामीण क्षेत्रात भाजीची विक्री करतात. 


: पावसाळयात रस्त्याच्या कडेला हमखास 
उगवलेली आढळत होती. 

आढळण्याचे प्रमाण कमी झाले. 

बोंड वर्गीय चंचूयुक्त फळातून अंडाकृती 
करड्या रंगाच्या अनेक बिया प्राप्त होतात. 
मे - जुन. 

पाने आंबट उष्ण आणि पचनास हलके प॑ 
भूक वर्धक आहेत ताज्या पानांची कढी 
पाचक आहे. | 
चागे री त॒ या औषधीकल्पात पा नांचा थ। 
करतात. 


प्र 


स्थानिक नाव : घेटुळी शास्त्रीय नाव : Boerhavia diffusa Linn. 
कुळ : ०६०9११०९१९ प्रकार भुभिस्वरुप / अधिवास : बहुवर्षायू रीपवर्गीय वनस्पती कोरडवाहू जमिनीत,शेताचा 


बांधावर रस्त्यांचा कडेला,पडिक जमिनीवर सरपटत वाढते. 


स्थानिक स्थिती -- पूर्वी ची 


आताची 
रोप/ बीज मिळण्याचे ठिकाण 


येण्याचा मौसम : 
उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : 


विकण्यासाठी 


पूर्वीची : 
आताची 


स्थानिक स्थिती 


रौष/ बीज मिळण्याचे ठिकाण 
घेण्याचा मौसम 


उपयोग/ पा रपश्‍कि ज्ञान 


| विकर्णधासाती 


* स्थानिक नाव : वायवर्णा शास्त्रीय नाव : Crateva adansonii DC. 
कुळ : Capparidaceae 


पा क साळ्यात माळरानावर ओलसर जागी 
वर्षभर आढळून येत होती. 


तुरळक आढळते. 
` गदाकृती, बोथट, चिकट ग्रंथीयुरक्त फळे 


वर्षमर असतात. इतर ठिकाणी सहज लावता 
येते. 

वर्षभर आढळते. 
शचक,दीपक,मूत्रजनक,कफग्न,वामक आणि 
शोथहर आहे.काविळीत पित्त काढण्यासाठी 
वापरतात. मुळे रातआंघळेपणात उपयुक्त. 
जलोदरात पानाची भाजी उपयुक्त आहे. 


- पूनर्नवा तेल,लेह,गुगुळ,चूर्ण इत्यादी औषधात 


वापरता 


प्रकार भुमिस्वरुप/ अधिवास : हे पर्णझडी लहान वृक्ष नदी व नाल्याच्या काठावर 


ओलसर व सावलीच्या जागी आढळते. 

पूर्वी जंगलात व शेताच्या बांधावर सर्वत्र 
आता तुरळक आढळ असून काही प्रमाणात 
शेतात लागवड करतात. 

बोंड वर्गीय चंचूथुक्तं फळातून अंडाकृती 
करड्या रंगाच्या अनेक बिया प्राप्त होतात. 
मे-जून मध्ये परिपक्व फळातून बिया प्राप्त 
करता येतात. 

फहे गोल पांढरी / पिवळी गुळगुळीत असतात, 
त्यात अनेक बिया असतात. कोवळ्या पानाची 
भाजी करतात. [ 
वरुणादी कल्प,क्वाथ व धृत्त या औषधी 
तयार करन्यास साल व पानाची मोठी 
मागणी आहे. 


स्थानिक नाव : चुका / लहान चिरायत शास्त्रीय नाव : Rumex vesicarius Linn. 


कुळ : P०lyg०nac९३९ प्रकार मुभिस्वरुप// अधिवास 
आढळते. 


स्थानिक स्थिती - पूर्वीची 


आताची 
रोप/ बीज मिळण्याचे ठिकाण 


उपयोग / पारंपरिक ज्ञान 


येण्याचा मौराम : 


विकण्यासाठी : 


हि वर्षायु केशहीन वनस्पती प्रामुख्याने दख्खन मध्ये 


असत 


` आता तुरळक आढळते. 


त्रिकोणी लहान फळे साधारण पखघारी 
पाकळ्यांनी झाकलेली असतात त्यात तांबूस 
रंगाच्या एक दोन बिया असतात. 

फेब्रुवारी एप्रिल मध्ये बिया प्राप्त करता येऊ 
शकतात. 

मूक लागत नसल्यास किंवा जेवण जात 
नसल्यास चुक्याच्या भाजीमुळे जेवण 
जाण्यास मदत होते. आमांश या विकारात 
शरीराचे नीट पोषण होण्यासाठी उपयोगी. 
पाने वांग्याचा भाजीत मिसळून केल्यास 
अतिशय रुचकर लागते म्हणून चुक्यास 
"रोचनी“असे म्हणतात. 

चुक्याची भाजी बाजारात विकतात. 


स्थानिक नाव : काठेमाठ / तांदूळजा शास्त्रीय नाव : Amaranthus spinosus Linn, 
कुळ : Amaran॥०९१९ प्रकार भुमिस्वरुप/ अधिवास : शेतात,पडित जागेवर व कचऱ्याच्या ढिगावर राज्यभर 


आढळते. 


आताची 
रोप / बीज मिळण्याचे ठिकाण 


उपयोग / पारंपरिक ज्ञान 


छाठेमाठ/ तांदूळजा 


स्थानिक स्थिती - पूर्वीची : 
- आता कामी प्रमाणात मिळते. 
: फळे लहान बोड वर्गीय असून त्यात 


येण्याचा मौसम : 


विकण्यासाठी : 


राज्यभर मिळत होती. 


चकचकीत काळसर गोल आकाराचे दोन ₹ 
तीन बिया असतात. 

सप्टेंबर ते नोव्हेंबर महिन्यात बिया प्राप्त 
करता येतात. 


: पूर्ण झाड उपयुक्त असून शीतल,संसर्गरक्षः 


सारक, मूत्रवर्धक, भुक वाढविणारे आहे. : 
परम्यात अत्यंत प्रभावी समजल्या जाते. 
ग्रामीण क्षेत्रात विक्री करतात. 


J . Boraginaceae NIN भुमि स्वरुप / अधिवास : 


_. 111 कर शास्त्रीय नाव : Cordia dichotoma Forst.f. 


स्थानिक स्थिती - पूर्वीची : 
आत्ताची : 


रीप /बीज मिळण्याचे ठिकाण : 


उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : 


eR 


हे सदा पर्णी वृक्ष भारतात कोरड्या पानझडी तसेच 
ओलसर जंगलात आढळून येते. 


पूर्वी जंगलात सर्वत्र उपलब्ध. 
आता तुरळक आढळ असून काही प्रमाणात 
लागवड करतात. | 

फळे गोलाकार चकचकीत बोरा एवढी 
पिकल्यावर पिवळसर रंगाची होत असून 
त्यात बुळबुळीत चिकट रस असतो व त्यात 
एक ते चार बिया असतात. 

भोकरी चे साल व फळे उपयोगी असून साल 
स्तभक असून गुळण्या साठी eg: र्ण 
खाजेवर व त्वचा रोगावर वापरतात. प 
कृमीनाशक.खोकल्यापासून आराम देणारे. 
तहान कमी करणे व मूत्र जळजळ यात 
उपयोगी.भोकराच्या फळाची भाजी व लोणचे 
करतात.रक्तपित्तात पानाची भाजी उपयोगी 
आहे. 

ग्रामीण क्षेत्रात फळांची विक्री करतात. 


स्थानिक नाव : गुळवेल शास्त्रीय नाव 


कुळ. : Menispermaceae प्रकार भुमिस्वरुप 


$प / अधिवास : गुळवेलीची 


खोड बोटा एवढे जाड 


व - Tinospora cordifolia (Wild.JMiers. 


बहुवर्षायू वेल महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळते 


स्थानिक स्थिती - पूर्वीची : 
आत्ताची : 


रोप / बीज मिळण्याचे ठिकाण 


त्वचेसारखी साल असते 


: फळे गोलाकार कठीण कवचाची 


येण्याचा मौसम : 
उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : 


` रक्तवर्घधक असून तीळाच्या तेलात मिसळून 


असून त्यावर पातळ 


पूवी जंगलात मुबलक आढळ होती. | 
जंगलात कमी आढळते लागवडीचे प्रमाणात 
वाढ. 


गुच्छानी 
येतात पिकल्यावर ती लाल होतात. त्यात 
खडबडीत कवच असणारी एक बी असते. 
नोव्हेंबर ते जून या दरम्यान फुले व फळे 
येतात. शाकीय प्रजनाने लागवड करता येते. 
गुळवेलीचा खोड कडू ,दीपक, पित्तरस 
स्ववण्यासाठी उत्तेजक. काविळीत उपयोग-हे 


शरीरास मालिश करण्यास बापरचात. | 
| | ळ इत्यादी 


_ गुळवेल त्युत अमत गुगुळ त्या 
औषधात उपयोग होत असल्या" | 


-सकषिक वाच  भोयोळू, बेलबीडी शा₹|॥ नाव : Basella alba Linn. | 
कळ 858९७ एकार भिसचरुप / अधिवास : बहुवर्षायू वेल खेड्यात घरावर चढणारी. दख्खन व इतर 
2 | भागात लागवड. ही उष्णकटीबंधिय प्रदेशात आढळते. 
स्थानिक स्थिती - पूर्वीची : पूर्वी जंगलात, घरावर ,बांधावर सर्वत्र उपलब्ध 
आत्ताची : आता तुरळक आढळ असून काही प्रमाणात 
लागवड करतात. 
शेप / बीज मिळण्याचे ठिकाण : फळे गोलाकार वाटाण्या एवढी लाल काळसर 
किवा पांढऱ्या रंगाची असून त्यात एक बी 
असते. 
येण्याचा मौसम : बिया उन्हाळी पिका साठी जानेवारी मार्च 
मध्ये तर पावसाळी पिकासाठी एप्रिल जून 
मध्ये गोळा करून पेरणी करतात. 
उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : हि वनस्पती Fe रट, गोडसर, निद्राकार, 
कामोतेजक, विरेचक व भूक वर्धक आहे 
हिचा अंगरस पित्त आल्यास अंगावर 
चोळतात. या वनस्पतीच्या खोंडा पासून 
निघणारे श्लेष्मल द्रव वारंवार डोके दुखण्या 
वर प्रसिद्ध उपाय आहे.हिच्या पानाची भाजी 
शरीरातील दाह व वेदना कमी करते. 
विकण्यासाठी : क्वचित विक्री करतात. 


स्थ्यारिक नाव : कपाळ फोडी शास्त्रीय नाव : Cardiospermum halicacabum Linn. 
कूळ ` $४००६०९ प्रकार भुमिस्वरूप / अधिवास : ही वेलवर्गीय वनस्पती महाराष्ट्रात सर्वत्र जंगलात,खेडे 
गावात ,शेतात, कुंपणावर झुडपावरून वाढलेली दिसुन येते. 
स्थानिक स्थिती - पूर्वीची : पूर्वी जंगलात व घरावर कुंपणावर ,बांधावर 
सर्वत्र उपलब्ध. 
आताची : आता तुरळक आढळ असून काही प्रमाणात 
कुंपणावर आढळते. 
रोप / बीज मिळण्याचे ठिकाण : फळे त्रिकोणी फुग्या प्रमाणे हवेने भरलेली 
असतात.त्यात काळसर रंगाच्या पांढरा ठिपका 
असलेल्या तीन बिया असतात. 
येण्याचा मौसम : ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत बिया 
गोळा करून जून ते जुलै मध्ये लागवड. 
उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : पानाची भाजी आमवातात्त उत्तम औषध आहे. . 
स्त्रियांची मासिक पाळीनियमित होत 
[सल्यास भाजी खाल्याने उपयोग होतो. 
जुनाट खोकला या विकारात हि भाजी 
त विक्री करतात 


विकण्यास ठी: 


ee बज. >. 
ह 


i 
TA 


A याय निक नाव : समुद्रशोक शास्त्रीय नाव : Argyreia nervosa (Burm.f.) Boj. 
कुळ : Convolvulaceae प्रकार रभ मेस्वरुप/ अधिवास : मोठे आरोही पाढरे खोड असलेली को कण व दक्खन 
| मध्ये गावा जवळ आढळते. 
स्थानिक स्थिती - पूर्वीची - पूर्वी गावा जवळ मोठया प्रमाणात दिसून येत 
होती. 
आताची : आता आदिवासी बहुल क्षेत्रात घरा पुढील 
मांडवावर वाढलेली दिसून येते. | 
रोप / बीज मिळण्याचे ठिकाण : फैळे गोलाकार ऑगस्ट सप्टेंबर नंतर बिया 
प्राप्त करता येऊ शकतात शाकीय प्रजननाने 
लागवड. 
येण्याचा मौसम : ऑगस्ट -- सप्टेंबर 
उपयोग / पारंपरिक ज्ञान : स्थानिक लोक कोवळ्या पानाची माजी 
करतात मूळ आरोग्य पुनरूस्थापक व पौष्टिक 
म्हणून वापरतात पाने चर्मरुक्तकर आणि 
जखमा व त्वचा रोगात बाह्ये उपाय म्हणून 
वापरतात 
विकण्यासाठी : फुलांची विक्री करतात. 


स्थानिक नाव : कोयेलारी / कोंडील शास्त्रीय नाव : Bauhinia purpurea L. 
कुळ : ८१९१(१/॥१८९८९ प्रकार भुमिस्वरुप/ अधिवास : हे पानझडीचे साधारण १० फूट उची पर्यंत वाढणारे 
वृक्ष. पानझडीच्या जंगलात तसेच घराचा अंगणात 
लागवड केल्याचे दिसून येते. 
स्थानिक स्थिती - पूर्वीची : पूर्वी जंगलात सर्वत्र उपलब्ध. 
आताची : आत्ता तुरळक आढळ असून काही प्रमाणात 
लागवड करतात. 
रोप/ बीज मिळण्याचे ठिकाण : शेंगा नोव्हेंबर ते डिसेंबर मध्ये परिपक्व 
होतात.शेगा ज्ञाडावरून तोडून उन्हात 
वाळवून वंठोकळ्याने ठोकून बिया प्राप्त 
करता थेऊ शकतात. 
येण्याचा मौसम : एप्रिल ते में भध्ये लागवड करतात. 
उपयोग//पारपारक ज्ञान पाने पौष्टिक अर धून त्यात लोह ब इतर 
जीवनावश्यक खनिजे भरपूर भात्रेत असतात. 
साल जाथरिया .भूजआाघातात उपयोगी स्थानिक 
आचिवासी कोवळ्या पानांची भाजी आवडीने 
खातात. भाचे भहीण्याच्या शेबटी कोवळी पान 
येण्यास सुरूवात होते ब ती ऑगष्ट 
I मतिव्याच्या शेवटपयत उपलब्ध होते. 
 _विकण्णाशाती  कुबचचित विक्री करतात. 


} ३५४७४७ » 


ल्य 


Fe Fabaceae 


छ | क... जल्छ 7 पाचे चव्हा र 
| procumbens Asteraceae 
ग्ज क जक | या - = चका `` जा = कोवळी — 
_|_ Commelina benghalensis| ___ _Commelinaceae | कोवळी पाने 
Leea macrophylla | Leeac | कोवळी पाने £ 
TF 7 © | पाने 


a CN 


,, अंब्याच्या 


AIZOaceae 


Convolvulaceae Fa - E पाने ठ; 


_Araceae 
_ Araceae 


Poaceae | 


महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंड 
(महाराष्ट्र शासन) 
'जैव विविधता भवन', सिविल लाईन्स नागपूर ४४०००१, दूरध्वनी 0७१२-२५२२९८२/८४ 
ई-मेल : ॥)900.५(00118॥.00॥1 संकेत स्थळ : www.maharashtrabiodiversityboard.gov.in 


1 जमाई एंटरटेनमेंट, नागपूर. फो. ९८८१७५६९७५ 


